आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील उपआयुक्त समाज कल्याण व 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२० मधील 
बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक सकआ-२०२०/प्र.क्र. १२१/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा :- १) शासन आदेशा क्र. सकआ-२०२०/ प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ दि.१०.८.२०२० 
२) शासन आदेशा क्र. सकआ-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ आस्था-२ दि.१०.८.२०२० 
३) शासन आदेशा क्र.सकआ-२०२०/ प्र.क्र.३१४/ आस्था-२ दि.१३.८.२०२० 

४ शासन आदेशा क्र. सकआ-२०२०/ प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ दि.१८.८.२०२० 

५) शासन आदेश क्र. सकआ-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ आस्था-२ दि.१८.८.२०२० 


शासन आदेश 
उपरोक्त वाचा येथीळ शासन आदेशांन्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 


विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या 
नियम-४ मधीळ तरतुदीनुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
उपआयुक्त समाज कल्याण व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. सदर आदेशान्वये आयुक्त, 
समाज कल्याण, पुणे यांना बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी 
त्यांचेकडील कार्यभार परिच्छेद क्र.२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व अन्य प्रकरणी अन्य अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. तथापी, आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांनी अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता त्यांच्या 
पदावरून कार्यमुक्त केलेले नाही. 

२. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्‍त शासन आदेश दि.१०.८.२०२०, दि.१०.८.२०२०, दि.१३.८.२०२०, 
दि.१८.८.२०२० व दि.१८.८.२०२० अन्वये बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत असून, सदर अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व आयुक्त, दिव्यांग 
कल्याण, पुणे यांनी स्वतंत्रपणे कार्यमुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ- २०२०/प्र.क्र. १२१/ आस्था-२ 


3. 


प्रस्तुत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१३२०५३१७२२ असा आहे. हा BTS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anil Kondaji 


Ahire 


संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, 
सर्व अध्यक्ष/ सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice 
And Special Assistance, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a4735 
6798e6c9cf27e4353d60e51, 
serialNumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c7 
8a5335f98565 1f937888df7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 

Date: 2020.08.19 13:31:40 +05'30" 


(अ.कों.आहिरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


